फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज 
रेल्वेमार्ग प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी 
यंत्रणेत बदल करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आरएलवाय-१२२२/प्र.क्र.२६६/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : १) अतिरिक्त मेंबर (वर्क्स) याचे पत्र क्र. No. 209¢/W-I/CR/DPR/Phaltan-Pandharpur, 
दि.२४.०७.२०१८ व दिनांक २१.०९.२०२३ रोजीची पत्रे. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेलल फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज 
रेल्वेमार्ग प्रकल्पाचा विस्तृत व्यवहार्यता अहवाल (DFR) तयार केला असून त्यानुसार या 
प्रकल्पाची अंदाजित किंमत/ खर्च रू.१८४२ कोटी इतका आहे. यानुषंगाने एकूण प्रकल्प 
किंमतीच्या ५०% खर्च म्हणजेच रू.१८४२ कोटीच्या ५०% प्रमाणे रू.९२१ एवढ्या खर्चासाठी 
राज्य शासनाचा आर्थिक सहभागास देण्यास तसेच सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
महारेलमार्फत करण्यास दिनांक ३१.०१.२०२३ रोजी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
दिनांक ०६.०३.२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


तथापि सदरचा प्रकल्प महारेल मार्फत राबविण्यास रेल्वे विभागाने अद्यापही सहमती 
दर्शविली नाही. सदर रेल्वे प्रकल्पाच्या मंजूरी मधील विलंबामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये वाढ 
होण्याची aod आहे. दरम्यान सदरचा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित 
लोकप्रतिनिधी राज्य शासनाकडे तसेच रेल्वे विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. त्यामुळे सदर 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेत बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
दिनांक १०.१०.२०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये खाळीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. 


शासन निर्णय :-फळलटण-पंढरपूर या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाबाबत दिनांक 39.09.2023 रोजीच्या मंत्रिमंडळ 
बैठकीमध्ये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयास अनुसरून निर्गमित 
करण्यात आलेल्या दिनांक ०६.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अ.क्र.? मधील 
मान्यतेमध्ये अंशात: बदल करून आता सदरचा रेल्वे मार्ग प्रकल्प रेल्वे विभागामार्फत राबविण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२५१५४००९३५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MADKAR PRATAP SAMPATRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=691 baScdeSObe5ad4d70b5410e666a3f5 1 3b4fd3934f0227b3aab 
Aff49ee9941, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SAMPATRAO , ण का 
(प्रताप माडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय HATH: आरएळलवाय-१२२२/प्र.क्र.२६६/परि-५ 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) सर्व मा'मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


SGM LS ०८ w 


मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
११) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 
१२) मा.विधानसभा सदस्य (सर्व) 
१३) मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 
१४) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेल भवन, नवी दिल्ली. 
१५) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१६) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
१७ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा महामंडळ (MRIDC) मुंबई. 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


“2 (२ 


२०) अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
२३) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


